मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना 
नागरिकांकडून तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांकडून 
पाठविण्यात येणारे टपाल स्वीकारण्यासाठी 
मंत्रालय मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ मध्यवर्ती 
टपाल केंद्राची पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १८२१/प्र.क्र.१९/कार्यासन १८-आऑ(र.व का.२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- २९ जुले, २०२४. 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.०२/ 

१८ (र.व.का.), दि.०२ फेब्रुवारी, २०२३ 

२) माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, UNA परिपत्रक क्रमांक: मातंसं 
२०२२/प्र.क्र.६२/से-१/३९, दि.२३ फेब्रुवारी, २०२३. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १८२१/प्र.क्र.१९/ 
१८-अ, दि.१३ एप्रिल, २०२३ 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्ण क्रमांकः संकीर्ण 
१८२१/प्र.क्र.१९/कार्यासन १८-अ, दि.१४ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन शुद्धिपत्रक :- 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १८२१/प्रक्र.१९/२०२१/१८-अ दि. १४ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे 
परिशिष्ट-अ या मधील परिच्छेद (१.२) मध्ये मध्यवर्ती टपाल केंद्रामध्ये टपाल देण्यासाठी येणाऱ्या 
अभ्यागतांसाठी कोकम सरबत देण्याची व्यवस्था व्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृह यांनी करावी व 
त्यांची मासिक देयके सामान्य प्रशासन विभाग (प्र.सु., र.व का.) यांच्या कार्यालयास सादर करावीत 
असे नमूद केले आहे. 


त्याऐवजी- 


“मध्यवर्ती टपाल केंद्रामध्ये टपाल देण्यासाठी येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी कोकम सरबत 
देण्याची व्यवस्था व्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृह यांनी करावी. मंत्रालय उपाहारगृहास येणारा 
कोकम सरबतावरील खर्च “ मागणी क्र.ए-४, २०५२, सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा, ogo 
सचिवालय, (००)(०१) सामान्य प्रशासन विभाग (अनिवार्य) (२०५२ ००२५)” या लेखाशीर्षांतर्गत “१३, 
कार्यालयीन खर्च ” या उद्दिष्टाखाळी उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा.” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शुद्धिपत्रक वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, शासन निर्णय दि.१७/४/२०१५, 
भाग पहिला, उपविभाग २, अनुक्रमांक १३, नियम go व ६१ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १८२१/प्र.क्र.१९/कार्यासन १८-आऑ(र.व का.२) 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र TTA )= www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
क्र. २०२४०७२९११३६४५५२०७ असा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AS H O K Digitally signed by ASHOK RAMCHANDRA REDEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


R A M C H A N D R A 2.5.4.20=192642fde64ff77d80e06a6ae786ae3c61 7eb03088b459dd 
9ff4138fca1b9ad8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6DFDC37B68ED4F0139080E387CBD563129A3A8EF7 
R E D E KA R 908E369425018B546EF526F, cn=ASHOK RAMCHANDRA REDEKAR 
Date: 2024.07.29 15:19:13 +05'30' 
(अ. रा. रेडेकर) 


शासनाचे अवर सचिव 
प्रत- 

१.मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 

सचिवालय, मुंबई. 
८. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

९. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
१०. सर्व सन्माननीय विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 

११. मुख्य सचिव याचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
१३. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 

१४. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्‍क आयोग, मुंबई. 

१५. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडिया इमारत, मुंबई-४०००२३. 

१८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

१९. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई. (पत्राने) 

२०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

२१. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२३. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२४. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 

२५. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाख), मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १८२१/प्र.क्र.१९/कार्यासन १८-आऑ(र.व का.२) 


२६. प्रबंधक, GHAR व SUS HAY याचे कार्यालय, IST मजला, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मुंबई-४०००३२. 

२७. मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख. 

२८. निवड नस्ती र.व का.२ (कार्यासन - 9231) सामान्य प्रशासन विभाग, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


